नैसर्गिक आपत्तीबाबत प्रतिसाद देण्यासाठी 
जनजागृती करण्यासाठीच्या माध्यम आराखड्यास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- 39 जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. मावज/२०२१/प्र.क्र १२६/कार्यासन- 
३४ दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ 
२) राज्य कार्यकारी समितीचे दिनांक ०५ डिसेंबर २०२३ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र राज्य आपत्ती प्रवण राज्य असून भौगोलिक परिस्थितीमुळे राज्याच्या विविध भागांना 
वेगवेगळ्या आपत्तीचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्र लोकसंख्या, लोकसंख्येची घनता, औद्योगीकरण व 
शहरीकरण याबाबत देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. त्यामुळे कोणतीही आपत्ती आल्यास जीवित व आर्थिक 
हानी होण्याचे प्रमाण जास्त असते. राज्याची हानी म्हणजेच देशाची हानी आहे. मा. पंतप्रधान यांनी घोषित 
केलेला दहा कलमी कार्यक्रम तसेच शाश्वत विकासाचे ध्येय, सेदांई परिषदेत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 
तसेच केंद्र शासनाकडून देण्यात येत असलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून आपत्तीची तीव्रता कमी 
करणे,जीवित व वित्तहानीच्या प्रमाणात घट करून अंतिमतः मृत्यूचे प्रमाण शुन्यावर आणि वित्तीहानीचे 
प्रमाण किमान पातळीवर आणणे यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. 
त्यामध्ये आपत्तीला प्रतिसाद करणारे सक्षम मनुष्यबळ तयार करणे उद्देश आहे. तसेच विविध आपत्ती नंतर 
बाधीत झालेल्या नागरीकांसाठी राज्य शासनाकडून मदत देण्याबाबत वेळोवेळी निर्णय घेण्यात येतात. 
तथापि, सदर सर्व निर्णय नागरीकांपर्यंत उपेक्षीत घटकांपर्यंत पोहचविण्याकरीता माध्यम आराखडा हे 
प्रभावि साधन आहे. तसेच सामान्य जनतेमध्ये विविध आपत्ती संदर्भात जनजागृती करुन व आपत्ती 
उद्भवल्यास त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी काय करावे व काय करू नये याबाबत प्रशिक्षण देणे याकरीता 
आपत्ती संदर्भात लोकांना विविध प्रसार माध्यमांद्वारे माहिती पुरविणे आवश्‍यक आहे. यासाठी 
विभागामाकडून विविध आपत्ती संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी प्रचार, प्रसार, प्रशिक्षण आणि प्रसिध्दी 
याकरीता माध्यम आराखडा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने 
विविध माध्मामार्फत करावयाच्या जनजागृतीसाठी रू. ३८,७६,७६,५००/- (अक्षरी रू. अडतीस कोटी 
SAAN लक्ष शाहयात्तर हजार Waal मात्र) रकमेचा आराखडा माहिती व जनसंपर्क संचालयाने तयार 
केला असून सदर आराखडयास सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या 
समितीमार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्य 
कार्यकारी समितीने दि. ५ डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीत तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


दि.१९ डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर आराखडयास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत आपत्तीपुर्व करावयाच्या उपाययोजना तसेच 
आपत्ती पश्चात देण्यात येणाऱ्या मदत व इतर उपाययोजना या उद्दिष्टपूर्ती संदर्भात व्यापक प्रसिध्दीसाठी, 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 
दि.२९.११.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर केलेल्या रू. ३८,७६,७६,५००/- (अक्षरी रू. अडतीस कोटी 
शहयात्तर लक्ष WEIR हजार पाचशे मात्र) इतक्या किमतीच्या माध्यम आराखडयास खाली नमुद तक्ता 
(अ) व तक्ता (ब) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच खालील 
तक्ता (ब) मधील प्रसिध्दीसंदर्भात तक्ता (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दोन टप्प्यात राबविण्याची कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग - माध्यम आराखडा 


क्रिएटीव्ह निर्मितीचा तपशील व खर्च (तक्‍ता-ओ) 


अ.क्र क्रिएटीव्ह दर (रुपये) संख्या । अपेक्षित खर्च (रुपये) 
| ऑडिओ fortes आणि स्पॉट (go ४५००० a ¥,40,000 
सेकंद) 
सेलेब्रिटीसह टीव्हीसी (६० सेकंद) २०,००,००० षु १,००,००,००० 
माहितीपट (४ ते १५ मिनिट पर्यंत) ९,७५,००० 4 ४८,७५,००० 
४ | यशोगाथा ४ ते १५ मिनिट पर्यंत) ९,७५,००० |. ee |] 219, 40,000 
५. प्रिंट १०,००० Yo 400,000 
एकूण (तक्‍्ता-ओ) २,५५,७५,००० 
जाहिरात प्रसारणासाठीचा तपशील व खर्च (तक्‍ता-ब) 
अक्र _ a = वारंवारिता/ MSO! (शा. व्र 
मा तपशील दर pits टप्पा | टप्पा (रुपये 
धी See वर खात 
खर्च रु.  खर्चरु. | लाखात) 
१ दैनिक शा.मा.यादीवरी | शा.मा.दर | माध्यम १००.०० | १००.०० २००.०० 
ळलअ,ब आराखड्याप्रमाणे 
संवर्गावरील 
नामांकित 
दैनिके 
२ वृत्तवाहिन्या टी.व्ही.सी. चे | डी.ए.व्ही. | ६० दिवसांच्या | १००.०० | १००.०० २००.०० 
प्रत्येक टाइम | पी. कालावधीत नमूद 
बँडमध्ये प्रसारण रकमेत जास्तीत 
जास्त दिवस व 
वेळेस 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


३ | आकाशवाणी मुंबई आणि पुणे | आकाह॒ । 6० दिवसांच्या | 92.40) १२.५० २५.०० 
केंद्रावरुन वाणी कालावधीत नमूद 
प्रसारीत रकमेत जास्तीत 
होणाऱ्या जास्त दिवस 
सकाळी ७.१० 
आणि 
सायंकाळी ७ 
वाजताच्या 
बातम्यापुर्वी 
आणि मध्यंतरात 
ऑडिओ 
जिंगलचे 
प्रसारण 
४  ।एफ.एम.रेडि राज्यातील १६ । डि.ए.व्ही. । ६० दिवसांच्या | 24.00] २५.०० ५०.०० 
ओ आणि पी. कालावधीत नमूद 
कम्युनिटी एफ.एम.वाहि रकमेत जास्तीत 
रेडिओ न्या आणि ४२ जास्त दिवस व 
कम्युनिटी वेळेस 
रेडिओ 
स्टेशनवरुन 
ऑडिओ 
जिंगलचे 
प्रसारण 
५ । एस.टी.बस | एस.टी.बस डि.ए.व्ही. ६० दिवस ३०.०० | ३०.०० ६०.०० 
स्थानकांवरील | स्थानकांवरील ।पी. 
उद्घोषणा उद्घोषण 
कक्षाद्वारे कक्षाद्वारे 
प्रसिध्दी ऑडिओ 
जिंगल/स्पॉटचे 
प्रसारण 
६ । एस.टी.बस ।एस.टी.महामंड | जुना ६० दिवसांच्या | १००.०० | १००.०० २००.०० 
पॅनेल ळाच्या छडि.ए.व्ही.| कालावधीत 
बसवरील तीन | पी. दर उपलब्ध 
बाजूस जाहिरात असलेल्या 
प्रसिध्दी बसेसवर जास्तीत 
जास्त दिवस 
७ ।खासगी खासगी डि.ए.व्ही. ६० दिवस १००.०० | १००.०० २००.०० 
होडिंग्ज होडिंग्जद्वारे पी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


प्रसिध्दी 
८ मा.वज. माहिती व | शा.मा.दर | go दिवसांच्या ५०.०० | ५०.०० १००.०० 
महासंचाळना । जनसंपर्क कालावधीत नमूद 
लयाचे महासंचालनाल रकमेत जास्तीत 
होर्डिंग्ज याच्या जास्त होडिंग्जवर 
होर्डिग्जद्वारे 
प्रसिध्दी 
९. । समाज फेसबुक, ट्वीटर, | या नमूद रकमेत ६० | ७५.०० | ७५.०० १५०.०० 
माध्यमाद्वारे कृ आणि इतर | मध्यमां दिवसांच्या 
प्रसिध्दी समाज च्या कालावधीत 
माध्यंमावर, संस्था 
निर्मिती आणि | carat 
प्रसिध्दी डी.ए.व्ही 
| डिजिटल ओटीटी पी. ने ६० दिवस ७५.०० | ७५.०० १५०.०० 
माध्यमाद्वारे । प्लॅटफॉर्म, दिलेल्या 
प्रसिध्दी डिजीटल न्यूज | दरापेक्षा 
(मराठीन्यूज व इतर | कमी 
पोर्टल) डिजीटल दराने 
डिएव्हीपी प्लॅटफॉर्मवर ।निर्मितीव 
यादीवरील निर्मिती व | प्रसिध्दी 
प्रसिध्दी करतात. 
त्यामुळे 
त्यांनी 
निविदेत 
दिलेले 
दर. 
| जिल्हा/तालु | एन.सी.सी./एन.एस. | शा.मा.दर ६० १००.०० १००.०० | २००.०० 
कास्तरावर । एस./आपदामित्र/हो | उपलब्ध दिवस 
कार्यक्रम मगार्ड/स्काऊट/गा | नाहीत. 
संयोजन 3S यांच्या | तथापि, 
सहभागातून रॅली | विहीत 
मॅरेथॉनचे आयोजन ' प्रक्रिया 
करणे अवलंबून 
कार्यवाही 
करण्यात 
येईल 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


१२. | रोड शो विभागाची कामे, ६० 20.0 240.0} ५६०.० 
मदत कार्य, दिवसां 
योजनांची रोड च्या 
Maer राज्यातील ग कळव 
३६ जिल्हयात धीत 
प्रसिध्दी करणे जास्तीत 
जास्त 
कार्यक्रम 
१३ | आपत्ती राज्यातील सहा ६० २२५.०० २२५.०७ | ४५००७ 
व्यवस्थापन | प्रशासकीय विभागात दिवस 
Had व शासकीय अधिकारी, 
पुनर्वसन लोक प्रतिनिधी, तज्ञ 
विषयक यांच्या सहभागाने | वरीलप्रमाणे 
कार्यक्रम परिषद व कार्यक्रम 
आणि आयोजन करणे 
परिषदेचे 
संयोजन 
१४ । मोबाईल सार्वजनिक वरीलप्रमाणे ६० १२०.०० १२०.०० | २४०.०० 
स्टॉल्स ठिकाणी, आठवडी दिवस 
उभारणी  । बाजार, जत्रा, 
धार्मिक उत्सव 
प्रसंगी प्रसिध्दी 
१५ । प्रदर्शने महाविद्यालय, वरीलप्रमाणे | ६० १२५.०० १२५.०० | २५०.०० 
आयोजित ।शझाळा, ग्राम पंचायत दिवस 
करणे येथे प्रदर्शन 
आयोजित करणे 
१६ । स्थानिक ।स्थानिक aed  । डिएव्हीपी ६० ५०.०० ५०.०० | 400,00 
लोकल केबलद्वारे टीव्हीसीचे दिवस 
केबल प्रसारण 
१७ | पोस्टर, या माध्यमाचे शा. मा. दर व संस्था । तातडीने १००.०० १००.० | २००.०० 
फोल्डर, उपलब्ध नसल्याने सदर 
माहिती प्रसिध्दीबाबत विभागाने त्यांच्या 
पुस्तिका स्तरावर निर्णय घ्यावा. 
छपाई/ 
निर्मिती व 
वितरण 
करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


१८ | आडिओ या माध्यमाचे शा. मा. दर व संस्था 


तातडीने ५.०० 4.00} १०.०० 
बुकचा उपलब्ध नसल्याने सदर 
विकास प्रसिध्दीबाबत विभागाने त्यांच्या 
स्तरावर निर्णय घ्यावा. 
१९ ।शाळांसाठी ।यामाध्यमाचे शा. मा. दरव संस्था । तातडीने १००.०० १००.०० | २००.०० 
क्यू आर उपलब्ध नसल्याने सदर 
कोड अंतर्भूत | प्रसिध्दीबाबत विभागाने त्यांच्या 
असलेल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा. 
दिनदर्शिके 
ची निर्मिती 
एकूण (तक्ता ब) । १७७२.५०। १७७२.५० | ३५४५.०० 
एकुण (THA अ-- तक्ता ब) | १९००.३७५। १९००.३७५ | ३८००.७५ 
प्रशासकीय खर्च (तक्ता अ-- THA ब खर्चाच्या २ टक्के) ३८.०१ 32.09 | ७६.०२ 
एकूण | १९३८.३८२५ | 9832.32 24 | ३८७६.७७ 


२. उपरोक्त माध्यम आराखड्यातील THA (ब) मधील अ.क्र. १ ते १० व १६ येथे नमूद प्रसिध्दीबाबत 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाकडून तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच तक्‍ता (ब) मधील अ.क्र. ११ 


ते १५ येथे नमूद प्रसिध्दीबाबत शासन मान्य दर उपलब्ध नसल्याने माहिती व जनसंपर्क 


महासंचालनालयाकडून -विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करून शासन मान्यता घेवून प्रसिध्दीबाबत अंतिम 


कार्यवाही करावी. तक्ता (ब) मधील उर्वरित अ.क्र. १७ ते १९ येथील प्रसिध्दीबाबत माहिती व जनसंपर्क 


महासंचाळलनालयाच्या अभिप्रायानुसार विभाग स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. राज्य व केंद्र शासनाने 


अधिसुचित केलेल्या आपत्ती (राज्यात उद्भवणाऱ्या आपत्ती-: चक्रिवादळ, दुष्काळ,आग, भुकंप, पुर, 


त्सुनामी, गारपीठ, दरड कोसळणे, ढगफुटी, टोळधाड, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे 


उधाण, सततचा पाऊस तसेच उष्माधात) या आपत्तींबाबत जनमाणसात जागृती निर्माण करण्यासाठीच 


वरील माध्यमांचा वापर करण्यात यावा. 


३. उपरोक्त माध्यम आराखड्यानुसार प्रसिध्दीची कार्यवाही करणाऱ्या संस्थांकडून खालील बाबींची 
पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात यावे. 


अ) उपरोक्त माध्यम आराखड्यातील तक्‍ता (अ मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील निर्मिती व तक्ता (ब) मधील 
अनुक्रमांक २,३,४,५,९,१० व १६ मध्ये नमुद केलेल्या जाहिरातीत टि.व्ही., केबल, रेडिओ वा तत्सम (हक 
श्राव्य जाहिरातीतील मजकूर विभागाचे मालकी हक्‍क असल्याने त्याची Soft Copy या विभागास सादर 
करणे बंधनकारक असेल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


ब) ज्या जाहिरातीत भौतिकदृष्टया खाजगी किंवा सार्वजनिक जागेत बॅनर्स किंवा होर्डीग्जद्वारे करण्यात 
येईल असे THA (ब) Helles अनुक्रमे ६,७,८,१४ व १५ येथे नमूद प्रसिद्धीच्या वेळी जाहीरातीच्या ठिकाणाचे 
Geo Tagging Photo काढणे आवश्यक राहील. 


क) उपरोक्त तक्ता (ब) मधील अनुक्रमे ११,१२,१३ व १५ मध्ये नमुद केलेल्या प्रसिध्दीविषयक कार्यक्रमाची 
व्हिडीओग्राफी करण्यात यावी. त्यात दिनांक व वेळ असणे आवश्यक राहील. 


४. सदर प्रशासकिय मान्यता दिलेल्या प्रसिध्दीचा कालावधी हा एक वर्ष इतका नमूद करण्यात आला 


असता तरी, उपरोक्त माध्यम आराखड्यामधील नमूद प्रसिध्दी ही सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून संबंधीत प्रसिध्दी माध्यमाच्या उपलब्धतेनुसार तातडीने करण्याबाबतची कार्यवाही माहिती व 


जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात यावी. सदर माध्यम आराखड्यातील प्रसिध्दी ही चाळू आर्थिक 


वर्षात दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत संबंधीत माध्यमांच्या उपलब्धतेनुसार करण्यात यावी, तसेच उर्वरित 


प्रसिध्दीची कार्यवाही ही ०१.०४.२०२४ नंतर माहीती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयाने विभागाशी 


सल्लामसलत करुन करण्यात यावी. 


५. उपरोक्त माध्यम आराखडयासंदर्भातील देयके ही माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 


निर्गमित करण्यात येणाऱ्या कार्यादेशातील अटी-शार्तीनुसार विहीत कार्यपद्धती प्रमाणे करण्यासाठी या 


विभागाकडे सादर करावित त्यासाठी लेखाधिकारी आव्यप्र-६ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर 


वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


६. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. सी- ६, प्रधानशीर्ष, राज्य आपत्ती (९१) (२२४५) प्रतिसाद 


निधीच्या मानकानुसार खर्च (०१) (९१) पुर्वतयारी व क्षमताबांधणी -२२४५ (अनिवार्य) (वित्त आयोग) -३१ 


(४१८८ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.४००/२३/व्यय ९ दि. १४/१२/२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेने व दिनांक ०५.१२.२०२३ रोजी राज्य कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आव्यप्र-२०२३/प्र.क्र.१९१/आव्यप्र-१ 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्या सांकेतांक क्र. २०२४०१३११८३६५११०१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ओदझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HITENDRA YADAORAO DUFARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे स्वीय सहाय्यक, 

महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११) निवड नस्ती. आव्यप्र-१. 


HITENDRA 252 20-11 072752030 Aba 7299SSbd8bd 3206 
YADAORAO DUFARE Satie mei 
(हितेंद्र दुफारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, मंत्रालय, मुंबई. 
२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ APT. 
४ महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६ सहसचिवव वित्तीय सल्लागार. आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


